क अँड्यू क्लेमंटस 


चित्रे व सजावट: एत्रेन बायर 


अनुवाद: सुजाता गोडबोले 


शूर नॉर्मन 


एक सत्यकथा 


लेखक: अँड्यू क्लेमंटस 
चित्रे व सजावट: एल्रेन बायर 


अनुवाद: सुजाता गोडबोले 


| 


1 


स्टीव्ह मॅक्डोनल्डना आणखी एक बल यी 

सच्या आणि बरीच मांजरेही. 

म्हणून तो अनाथ प्राण्यांची काळजी घेणाऱ्या अ शी 
2002 क ह... 

एका 'शेल्टर* मध्ये गेला. [ द 


मग त्याला दिसला नॉर्मन. 


स्टीव्ह म्हणाला, नॉर्मन देखील आनंदात होता. 


“मला तो हवा आहे!” 


20५०-५४ 


अ->:> टा ऱ्् 
र; |्ड वि > ७ 


ग्र" जी 


र “शेल्टर' मधले लोक म्हणाले, 


“कोणालाच हा कुत्रा नको होता. 
तुम्ही त्याला निवडलेत ते बरे केलेत. 
आम्ही खुश आहोत.” 1. 


र ४ |. 
य" 


नॉर्मनला त्याचे नवे कुटुंब आणि घर खूप आवडले. 


ह 
षड ् 
हर” र 
कि 
! 1. 
॥ डर >> 
"ग र्व श् 1 * क 
) न चस 
म त्याला स्टीव्ह आवडला 
आणि ऐंनेट देखील आवडली. 


त्याला छोटा पॉल पण आवडला. 


घरातील दुसरी कुत्री 


ल्युसी पण त्याला आवडली. 


दिवसभर नॉर्मन 


ऐंनेट, पॉल आणि ल्युसी 
यांच्या मागे फिरत असे. 
प 
ल । क. 
ह रप ै 
»'*€”” त्त्‌ ; 
तो त्यांच्याबरोबर बागेत जायचा. 
या आ समुद्रकिनाऱ्यावर फिरायला 
क पश शलक री देखील त्याला आवडत असे. 
क र एक दिवस 
न ०-4 अ. नॉर्मन काहीही वाटेत आले तरी अडखळू लागला. 
ह... 


त्याला तपासून डॉक्टर म्हणाले, 
घरचे त्याला प्राण्यांच्या डॉक्टरकडे 

“हा कुत्रा आता हळू हळू आंधळा होत आहे. 
घेऊन गेले. 

यावर काहीच इलाज नाही.” 


मग सगळे त्याला घेऊन 


घरी आले. 


ऐंनेटने उत्तर दिले, 


म्हणाले, (1) | नॉगीनं 
काही मित्र म्हणाले, “बिचारा कुत्रा! गी स 


तुम्ही त्याला तरीही त्याला काहीही झाले तरी 


ठेवणार शे 22 
तुमच्याकडे ठेवणार आहेत का; ० 


आंधळ्या कुत्र्याचा सांभाळ करणे 


काही सोपे नव्हते. 


तो घरातल्या सर्व सामानावर आपटत असे. 


त्याला आवाजाची भीती वाटे. 


कोणी त्याच्याजवळ आले की तो भुंकू लागे. 


क्ट ल्युसी वयाने मोठी आणि दयाळू होती. 
हट 

9 नॉर्मनला मदतीची गरज आहे 

कर हे तिला समजले होते. 


ल्युसी त्याच्या अगदी जवळून चालत असे. 


शट त्यामुळे नॉर्मनचे अडखळणे आणि आपटणे थांबल्रे. 


नॉर्मन अजूनही समुद्रकिनाऱ्यावर जात असे. 


किनाऱ्यावर झाडे नव्हती. 
म्हणून तो कशावर आपटत नसे. 


तिथे गाड्या येत नसत नॉर्मन तिथे खूप पळत असे. 


म्हणून त्याला कशाची भीतीही वाटत नसे. 


एक दिवस ऐंनेट आणि तिची आई 
छोट्या पॉलला घेऊन समुद्रकिनाऱ्यावर गेल्या होत्या. 


नॉर्मन पण त्यांच्याबरोबर होता. 


ह 


कीड. 
ड़ >” 
धक 
(9 >... >... र. तो पाण्यात गेला 
« "१ रह 


आणि पोहू लागला. 


अचानक नॉर्मन पळू लागला. मग ऐंनेटला काही तरी दिसले. 


एक मुलगी पाण्यात बरीच दूरवर गेली होती. 
ती बुडण्याच्या बेतात होती 

आणि मदतीसाठी हाका मारत होती. 

पण नॉर्मन खेरीज 


कोणालाच तिच्या हाका ऐकू गेल्या नव्हत्या. 


नॉर्मन तिच्याजवळ पोचल्यावर 


तिने त्याचे शेपूट पकडले. 


ऐँनेटचे नॉर्मनकडे लक्ष होते. ऐँनेट जोरात ओरडली, 
नॉर्मन त्या मुलीला मदत करत होता. “नॉर्मन, इकडे ये!” 
पण तो चुकीच्या दिशेने 


पोहत निघाला होता. 


आता नॉर्मन किनाऱ्याकडे पोहत येऊ लागला. 


तो त्या मुलीला ओढून आणत होता! 


पण मुलगी आता खूपच दमली होती. ऐंनेटने त्या मुलीला जोरात ओरडून सांगितले, 
“त्याचे नाव नॉर्मन आहे. त्याला हाक मार.” 


तिच्या हातून नॉर्मनची शेपूट सुटली. 


नॉर्मनने त्या मुलीला शोधण्याचा प्रयत्न केला. 


तो गोल गोल पोहू लागला. 


“नॉर्मन! नॉर्मन!” मुलगी हाका मारू लागली. 
ते ऐकून नॉर्मन तिच्याजवळ आला. 


मुलीने परत त्यात्रा पकडले. 


यावेळी मात्र तिने त्याला घट्ट पकडले. 


मुलगी खूप घाबरली होती आणि थंडीने 
गारठू लागली होती. 


पण आता ती सुरक्षित होती. 


नॉर्मनने त्या मुलीला 


पाण्याबाहेर ओढून आणले. नॉर्मनने तिचा जीव वाचवला होता. 


मग लोकांनी तिला 


किनाऱ्यावर आणले. 


नॉर्मन हा पूर्वी कोणालाही नको 
असलेला कुत्रा होता. 


त्याला दिसत नव्हते 

म्हणून त्याला पाहून लोकांना वाईट वाटत असे. आंधळा असूनही नॉर्मन शूर होता. 
पण आता त्याच्याविषयी दिसत नसले तरीही 

पुस्तके लिहिली गेली आहेत. तो लोकांना मदत करत होता. 


तो अनेकदा टीव्ही वरही दाखवला गेला आहे. 


आता ऐंनेट नॉर्मनला 

हॉस्पिटलमध्ये जाण्यासाठी तयार करत आहे. 
तो तिथल्या लहान मुलांना 

हसवू शकतो. 


आजारी लोकांना त्याला पाहून 


बरे वाटते. ) 


नॉर्मन हा खरोखरच एक शूर प्राणी आहे. 


